मुंबईचे शहोरिफ (नगरपाल) कार्यालयातील गट-क व 
गट-ड कर्मचा-यांच्या सेवा पुनर्विलोकनानंतर 
मुदतपूर्व सेवा निवृत्तीच्या निर्णयाविरुद्ध अभिवेदनावर 
विचार करण्याकरिता अभिवेदन समिती गठीत 
करण्याबाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक -शेरिफ-१६२१/प्र.क्र.४०/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२४. 
संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा दि. १०.०६.२०१९. 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. होरिफ़-१६२१/प्र.क्र.४०/का-नऊ.दि. १२.०१.२०२३. 
प्रस्तावना- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२, १०(४) व नियम ६५ मधील तरतुदीनुसार वयाच्या ५०/५५व्या वर्षापलीकडे/ 
अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा पुर्नविळोकन करुन मुदतपूर्व 
सेवानिवृत्त करण्याबाबत एकत्रित कार्यपद्धती विशद करण्यात आली आहे. त्यानुसार मुंबईचे  शोरिफ 
(नगरपाल) कार्यालयातील गट-क व गट-ड च्या कर्मचा-यांच्या सेवा पुनर्विलोकनाकरिता संदर्भ क्र. २ येथील 
शासन निर्ण्यान्वये पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट -ड मधील अनुक्रमांक ४ नुसार क्षेत्रिय कार्यालयातील गट-क व 
गट-ड मधील कर्मचा-यांच्या सेवा पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुद्धच्या अभिवेदनावर 
विचार करण्याकरिता अभिवेदन समिती गठित करणे आवश्‍यक असल्याने, मुंबईचे शोरिफ (नगरपाल) 
कार्यालयातील गट-क व गट-ड च्या कर्मचा-यांच्या सेवा पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या 
निर्णयाविरुद्धच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरिता अभिवेदन समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय: 
मुंबईचे शोरिफ (नगरपाल) कार्यालयातील गट-क व गट -ड च्या कर्मचा-यांच्या सेवा 
पुनर्विलोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या निर्णयाविरुद्धच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरिता खालीलप्रमाणे 
अभिवेदन समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अभिवेदन समितीमधील पद पदनाम 
अध्यक्ष शोरिफ़/ 
सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग aR पद 
रिक्‍त असल्यास). 
सदस्य 


सहायक धर्मादाय आयुक्त, धर्मदाय आयुक्‍त कार्यालय (महाराष्ट्र 
राज्य), मुंबई. 


सदस्य सचिव सह सचिव, विधि व न्याय विभाग (का. ९). 


शासन निर्णय क्रमांकः शहोरिफ-१६२१/प्र.क्र.४०/का.९ 


2. 


सदर IRA निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.०४/२०२३/का-१५, दि.११.०४.२०२३ व अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ९/१//.॥8॥0॥959॥[॥.90९.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०८१५३३३९७९१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 
N A N D K| S H O R DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e6e6ef027afaf3 1 1b73f55b93d66802f7572a95024328e2 
d647f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B82 
AOB40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU MORE 


Date: 2024.01.08 15:33:26 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. AR) 
विधि सल्लागार -नि- सह सचिव 


१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२) सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) उपनगरपाल (शेरिफ) कार्यालय, मुंबई, 

४) धर्मादाय आयुकत कार्यालय(महाराष्ट्र राज्य), मुंबई 

५) सहायक धर्मादाय आयुक्त,धर्मादाय आयुकत कार्यालय(महाराष्ट्र राज्य), मुंबई 
६) महाळेखापाल-एक (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१५), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सहसचिव (कार्या -९), विधि व न्याय विभाग, मुंबई. 

११) कार्या-१, विधि व न्याय विभाग, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती-का.९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


